RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक ११२ ] 


गुरूवार, नोव्हेंबर ३०, २०१७ / अग्रहायण ९, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


: 


असाधारण क्रमांक १८७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम . 

क्रमांक इएसटी . २११४ / प्र.क्र . ९ ६ / का - १२. - महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम , १८६९ (१८६९ चा १४ ) याचे कलम २१, २२ अ व 
२३ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, आणि या बाबतीत 
यापूर्वी काढलेल्या सर्व शासकीय अधिसूचनांचा जिल्हा न्यायालय नागपूर विभाग, नागपूर यांस दुय्यम असणाऱ्या न्यायालयांशी जेथवर संबंध असेल 
तेथवर त्यांमध्ये अंशतः फेरबदल करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे निर्देश देत आहे की , दिनांक २ डिसेंबर २०१७ पासून : 

( अ) नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड येथेजिल्हा न्यायालय, नागपूर यांस दुय्यम असलेले एक दिवाणी न्यायालय असेल. 
( ब ) दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) हे उक्त न्यायालयाच्या अध्यक्षस्थानी असतील, जे उमरेड येथे त्यांचे न्यायालय भरवतील . 

( क ) दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ), उमरेड यांच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड , 
कुही व भिवापूर यांच्या महसुली तहसीलाच्या स्थानिक सीमांतर्गत येणाऱ्या क्षेत्राचा समावेश असेल आणि यापूर्वी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर नागपूर यांच्या सर्वसाधारण अधिकारीतेच्या स्थानिक सीमांमध्ये ज्यांचा समावेश करण्यात आला होता. अशी उक्त क्षेत्रे , त्यामधून , 
वगळण्यात येतील . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ . श्यां . कलोती , 
शासनाचे सह सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - १८७-१ 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , नोव्हेंबर ३०, २०१७/ अग्रहायण ९, 


शके १ ९ ३ ९ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chauk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 29th November 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CIVIL COURTS ACT. 

No. EST.2114 /CR - 96 /Desk XII. - In exercise of the powers conferred by Section 21, 22A and 
23 of the Maharashtra Civil Courts Act, 1869 (XIV of 1869), and of all other powers enabling it in 
this behalf; and in partial modification of all earlier notification issued in this behalf, in so far as 
they relate to the Court of Civil Judge , Senior Division , Nagpur , subordinate to the District Court, 
Nagpur , the Government of Maharashtra hereby, with effect from 2nd December 2017 directs 
that , 

( a ) there shall be a Civil Court at Umred subordinate to the District Court, Nagpur in 
Nagpur District. 

(b ) the said Court shall be presided over by the Civil Judge , Senior Dvision , who shall 
hold his Court at Umred ; and 

(c ) the local limits of the ordinary jurisdiction of the Civil Judge , Senior Division , Umred 
shall comprise the areas covered within the local limits of the revenue Tahsils ( Talukas ) of 
Umred , Kuhi and Bhiwapur in Nagpur District and the said areas which were heretofore 
included within the local limits of the ordinary jurisdiction of the Civil Judge , Senior Division , 
Nagpur , shall be excluded therefrom . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. KALOTI, 


Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


